वाचा :- 


प्रस्तावना. 


गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ८००, 
इतर खर्च, (००) (००)(१०) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षण शाळेसाठी निवासी 
इमारतीचे बांधकाम करणे (apy 
(४०७००२२२) या लेखाशीर्षाखाली, ५३-मोठी 
बांधकामे, या उद्दिष्टाकरिता सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर अनुदानापैकी बाकी ३० टक्के 
अनुदान वितरित करणे व खर्च करणे यांकरिता 
मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 

दिनांक ०२.०४.२०१८. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल-७, 
दिनांक २८.०६.२०१८. 

शासन शुध्दिपत्र, गृह विभाग, क्र. विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल-७, 
दिनांक ०९.०८.२०१८. 

शासन शुद्धिपत्र क्र. विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल-७, 

दिनांक ०१.१०.२०१८ 

पोलीस महासंचालक, म. रा. यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-आअ/ 
वार्षिक-योजना-२०१८-१९/ ५९/ २०१७, दिनांक २७.११.२०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 

दिनांक २५.०१.२०१९. 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ८००, इतर खर्च, (००) (00)(90) महाराष्ट्र 


राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षण शाळेसाठी निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे 
(कार्यक्रम) (४०७००२२२) या लेखाशीर्षाखाळी, ५३-मोठी बांधकामे, या उद्दिष्टाकरिता एकूण 
रु.१४ कोटी (रुपये AT कोटी फक्त इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ७० 


टक्‍के रक्‍कम अर्थात रु.९.८० कोटी /रुफ्ये नऊ कोटी Vs लक्ष फक्त) वितरित व खर्च करणे 
यांकरिता, शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल-७, दिनांक 
२८.०६.२०१८ (ARIA BAVA, Ve विशय क्र. विनियो-०५१८/्र.क्र:२०&”वार/पोल-७, 
दिनांक ०९.०८.२०१८ व दिनांक 09.90.2096 यांसह Wa) याद्वारे मंजुरी देण्यात आली 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 


२. म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांनी रु.९.८० कोटी इतक्या 
रकमेचे उपयोजन प्रमाणपत्र सादर केळे असून बाकी ३० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केली आहे. 


३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
24.09.2098, अनुसार अर्थसंकल्पीत अनुदान खर्चाची मर्यादा ही भांडवली ळेख्यातील 
कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबींवर १०० टक्के इतकी विहित करण्यात आली आहे. त्या अनुसार 
बाकी ३० टक्के अनुदान वितरित व खर्च करणे यांसाठी मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय. 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, Coo, इतर खर्च, (००) (00)(90) महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षण शाळेसाठी निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे 
(कार्यक्रम) (४०७००२२२) या लेखाशीर्षाखाली, ५३-मोठी बांधकामे, या उद्दिष्टाकरिता मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातील बाकी ३० टक्के अनुदान रु.४.२० कोटी (रुपये वार कोटी 
कीस लक्ष फक्त वितरित व खर्च करणे यांकरिता, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्त रक्कम ही अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, येथून काढून ती म.रा. पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई, यांना देण्यासाठी पोलीस महासंचालक, म.रा., 
मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई, 
यांनी उक्त रक्कम पुढीलप्रमाणे खर्च करावी:- 
१) अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
आदेशांत नमूद केलेल्या रकमांच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
२) कामाचे नियोजन व प्रगती विचारात घेऊनच निधी उपलब्ध करून द्यावा. 
3) त्यानंतर शिल्लक (असल्यास) निधी नवीन कामांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


४. “महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षण शाळेसाठी निवासी इमारतीचे 
बांधकाम करणे” ही नवीन योजना नाही. तसेच, या योजनेचे स्वरूप व व्याप्ती यांमध्ये बदल 
झालेला नाही. 


५. गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च, ८००, इतर खर्च, (००) (००)(१०) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोळीस प्रशिक्षण 
शाळेसाठी निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे (HAHA (४०७००२२२) या लेखाशीर्षाखाली, 
५३-मोठी बांधकामे, या उद्दिष्टाकरिता प्रत्येक वित्तीय वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 
असतो. या लेखाशीर्षाखाली करण्यात आलेल्या खर्चाचे एक वर्षाहून अधिक कालावधीचे 
संक्षिप्त बिल (Abstract Bill) प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 


७. 


तसेच, याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, मधील 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४, अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रशासनिक 
विभाग या नात्याने गृह विभागाकडून, दिनांक १०.०६.२०१८ पर्यंत रु.५ कोटी पेक्षा 
जास्त किंवा, यथास्थिती, दिनांक ११.०६.२०१८ पासून रु.१५ कोटी पेक्षा जास्त 
रकमांचे खर्चाचे अंदाज असलेल्या नवीन बांधकाम प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यापूर्वी शासनाच्या सचिव समितीची मान्यता घेण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८ याच्या परिशिष्टातीलळ अ.क्र.८ मधील तपासणी सूचीतील प्रत्येक 
अटीची पूर्ती झाली आहे. 


हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ- 


३, दिनांक २५.०१.२०१९, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१८१७३८५५२९२९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


ig) 
DN: c=IN, 
S WA p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad0118 
4493f2735ad885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI. 
8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b9 


5322e66d2ccSedf89ad0d79 (OME 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SSWAPNIL GOPAL 


Date: 2019.02.18 17:42:20 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 


४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ 324-3), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


